सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या वर्षात विशेष 
केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत मंजूर निधीमधून 
आदिवासी मुले/मुलीचें वस्तीगृह इमारत 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस -२०१८/प्र.क्र.१२२/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २९/१०/२०१८ 
वाचा- 
१.शासन पत्र क्र.विकेंस-२०१४/प्र.क्र.६२/का.१९,दि.०६.०८.२०१४ 
२. शासन पत्र क्र.केंद्रिय-२०१५/प्र.क्र.१८/का.१९,दि.२३.०३.२०१५ 
३.केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.99094/02/2098/SG-ll, fF.98 .0§.2098 व दि.१९.०९.२०१४ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.९०.११०१५/०५(१३)/२०१५/5७-॥,,दि.१९.०६.२०१५ व दि.२९.१२.२०१५ 
५. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस-२०१४/प्र.क्र.9७८/का-१९,दि.१७/०३/२०१५ व 
दि.२८.०३.२०१५ 
६. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांकः विकेंस-२०१५/प्र.क्र.२४/का-१९,दि.२४/०३/२०१५ 
७.आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१५/प्र.क्र.६३/का-१९,दि.२२/०३/२०१६ 
Caged आदिवासी विकास नाशिक, यांचे पत्र क्र. विकेस-२०१५/प्र.क्र.८५/का.८(५)/५७७०, 
दि.२८.०८.२०१८ व दि.०५.१०.२०१८ 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाकडून सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत " 
Construction of 2 Hostels at (I) Chandrapur Girls Hostel (Il) Boys Hostel at Digras, Yawatmal 
व Construction of 4 Hostels having cost of Rs. 200.00 lakh under SCA to TSP या 
योजनांकरीता एकूण रू. १८६४.०० लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर निधी केंद्र 
शासनाने वाचा क्र.३ व ४ येथील पत्रांन्वये वितरीत केला असून सदर निधी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास,नाशिक यांना वाचा क्र.५ व ७ वरील झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. सदर मंजूर निधीच्या अनुषंगाने वाचा क्र.६ वरील शासन निर्णयान्वये ७ वस्तीगृहांच्या बांधकामांना 
मंजुरी देण्यात आली होती.तथापि,सदरची कामे ही त्यापूर्वीच राज्यनिधीतून पूर्ण झाल्याने निधी आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांचेस्तरावर अखर्चित आहे. 
३ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी वाचा क्र. ८ वरील पत्रान्वये सदर अखर्चित रु. 
१८६४.०० लक्ष निधीमधून शिंगावे,ता-शिरपूर,जि-धुळे येथे आदिवासी मुलींचे व मुलांचे शासकीय 
वसतिगृह तसेच पेठ-रोड,नाशिक येथे आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह बांधकामासाठी निधी 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांनी वाचा क्र.८वरील पत्रान्वये प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी झासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस -२०१८/प्र.क्र.१२२/का-१९ 


४. सबब, आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून केंद्र 
शासनाकडून सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत प्राप्त झालेल्या तथापि 
अखर्चित असलेल्या रू. १८६४.०० लक्ष निधीमधून शिंगावे,ता-शिरपूर,जि-धुळे येथे आदिवासी मुलींचे व 
मुलांचे शासकीय वसतिगृह तसेच पेठ-रोड,नाशिक येथे आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह 
बांधकामासाठी अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 
प्रस्तुत निर्णयाद्वारे पुढील कामांच्या अंदाजपत्रकांना मंजुर निधीच्या मर्यादेत तांत्रिक मान्यतेसह 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. कामाचे नांव तांत्रिक तपासणीनंतर 
क्र. अंदाजपत्रक किंमत 


i . | शिगावे, ता. शिरपुर जि. धुळे येथे आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह ६,८७,०७,३४४ /- 
(नागेश्वर) इमारत बांधकाम करणे. 


२. | शिगावे ता. शिरपुर जि. धुळे येथे आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह &,20,0,,4¢¢ /- 
(कस्तुरबा) इमारत बांधकाम करणे. 


3 | पेठ-रोड,नाशिक येथे आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह इमारत | ४,८६,०३,६७१ /- 
बांधकाम करणे. 


एकुण १८ ११३,९८ »9०३/- 


२. उपरोक्त कामांना प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे - 

) उपरोक्त नमूद कामे इतर कोणत्याही निधीतून करण्यात आलेली नाहीत व कोणत्याही कामाची 
द्विरूक्ती होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

(i) सदर कामाचे विस्तृत आराखडे व संकल्पचित्र तयार करुन सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास 
सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 

(॥) ढोबळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक तयार करुनच 
काम हाती घ्यावे. जागेचा आराखडा तयार करुन त्यानुसार अंतर्गत रस्ते /जोडरस्ते,सीसीड्रेन, संरक्षक भिंत, 
पार्किंग, आर्बोरिकल्वर, माती परिक्षण, रेन वाटर हार्व्हेस्टींग व फर्निचर तसेच इतर बाबींचे अंदाजपत्रके तयार 
करावे. 

(iv) सदर कामाची आर्थिक मर्यादा ही प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेच्या मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. 


(/) विद्युत विषयक बाबींसाठी विद्युत विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी. 

(vi ) अंदाजपत्रकात एकूण बांधकाम किंमतीवर १२% GST कर जोडण्यात आलेला आहे. विस्तुत 
अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देणे आदी बाबनिहाय VAT ची तरतूद वजा करुन बाबनिहाय आवश्‍यक GST ची 
तरतूद जोडण्यात यावी. तथापि, शासनाने निर्गमित केलेल्या वस्तु व सेवा कर कायदयाच्या अनुषंगाने शासन 


निर्णय, परिपत्रक , सूचना इत्यादि आधारे कार्यवाही करावी. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस -२०१८/प्र.क्र.१२२/का-१९ 


३. वरीलप्रमाणे प्रदान करण्यांत आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची बाबनिहाय तरतुदी सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recapitulation Sheet मध्ये दर्शविण्यांत आल्या आहेत.(परिशिष्ट-अ,ब व क) 
४. या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रचलित कार्यपद्धती/ नियमांचे पालन करुन करावी. तसेच 
बांधकामासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाल झासनास विहित प्रपत्रात सादर करावे. 
५. सदर काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत सध्याची इमारत तसेच भौतिक प्रगतीचे फोटो व चित्रफिती 
(Video clips) बनवून ती विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसारीत करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) विभाग यांची 
राहील. प्रस्तुत कामे पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सदरील काम केंद्रिय योजनेतून पूर्ण केले 
असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा . 
६. सदर योजनेची अंमलबजावणी अंदाजपत्रके तयार केलेल्या संबंधित सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 
विभाग,धुळे यांचे मार्फत करण्यात यावी. 
9. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८ विनियम दिनांक 
१७ एप्रिळ,२०१५ अन्वये प्रस्तृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१,उपविभाग-५, 
अनुक्रमांक १ नियम क्र. १३४ मधील तरतूदी नुसार, तसेच शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र.ससमा 
२०१०/प्र.क्र.४८ ( भाग-१ )/का-१४६१, दिनांक ११ जुन,२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यांत 
आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन प्रदान करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२९१५४७०४५८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 


Ajitsingh R ON GN = Afrgh Raju C= NS 
i = Maharashtra, O = Government Of 
Raipur 000 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


) मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
3) प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय,मुंबई 
) प्रधान सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
) सह सचिव/उपसचिव,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस -२०१८/प्र.क्र.१२२/का-१९ 


६) आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक 

७ अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

८) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक/धुळे 

१०) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) सर्कल, धुळे/नाशिक 

११) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१२) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


पर्णिशष्ा -झ्ा 


L 


Name of work: Construction of Boy's Hostel at 
Shingave (Shirpur Nageshwar) Tal. Shirpur Dist. Dhule 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


C) 


= | प्नने 
— | 
ro 
s |e 
: Z./5 
a 
oO co 
<< | 
> |: 
@ |p 
ale 
£> 4) 
5149 
Q. = ° 
gq 
(1) | (2 
CG: 
Se 
लोट 
| ७ ही कळ 
am Ke) 
[sae Yl sare) 
SS 


)|1) Land development & arboriculture 300000.0 


So 


Rees 
N 
— 
ह 
| 
ah 
a 
छि 
Qa. 
> 
32} 
3 
8 
S. 
3 
£2 
Q. 
Ww 
— 
> 
WwW 
ये 
Ww 
= 
fon 


tm mz 

न> 
स्ट 
ie) | 
c ; 
=: 
=. 
S 
5 
oO 

° So 7. 
a 
ठ 
a 
अ 
= 
nN 
a 
वचि 
oo A 
Nn 
D 
Oo 
3 
> 
Nn 
=) 
=) 
S 
co, 
So 
=> 
=; 


S 
— 
yn 
fee 
= 
Qa 
n 
ag 
08 
= 
ठ 
| यी 
S 
S 
S 
S 
S 
> 
S 


27) 
= 
co} 
ao 
डड 
n 
Q 
2. 
= 
टा 
उ 
= 

Nn 
(॥ | Ge 
OQ | > 
BIN 
SN | CO 
७2 | 5३ 
| 
mK 
\O | 00 
९९० | पश 


) 


~— 
\o 


Add 4% for contigencies Charges 2138749.9 
Add 1% for insurance charges 534687.5 
Add 1. 


5% for quality control & testing charges 802031.25 


~— 
fom) 


\_-6416249.98 
Total 68 707343.56 


) 


BME) 


CHIEF ENGINEER, 
WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


C:\Users\Naresh.Avhad\Desktop\SItIhlT CTA CREE SARA Reiviga wb ¢stt nace pabesttwh alist (dhineubogbobtved Aad. dB literao\setodtal 16.10.2018 revised.xlsx 


aay १, 


Name of work: Construction of Girl's Hostel at 
Shingave (Shirpur Kasturba) Tal. Shirpur Dist. Dhule 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 


Cost of building ae eee a eared 
| _|1) Construction of Girl's Hostel (G+2 36169011.00 
i aie wera 36169011.00 


|B) | 1) Electrification - Ext & Int. 

| _ |Including transformer, MSEB charges, street lights etc 3978591.21 
| [11% fA 

2) Ext. Water Supply & Sanitation 8 % on A 2893520.88 
€) 1) Construction of Compound wall 2959875.00 


QO 


2) Internal Road Approach road 


3) Rain water harvesting 500000.0 


4) Parking cycle stand 500000.0 


1) Land development & arboriculture 300000.0 
2) Soil investigation 100000.0 


3) Fire fightning equipment & arrangement 700000.00 


S| | | 


) 


rice Escalation 10% 
Add 4% for contigencies Charges 
Add 1% for insurance charges 


for quality control & testing charges 806471.07 
Add for GST @12% on total construction cost \ 6451768.54 
| —s\\ ss 69087688.14 


| 


) 


— 


> 
£. 
& 
क्ट 
टी 
>> 


१-1: प्र ळा व्हाल 


H) 
) 


CHIEF ENGINEER, 
WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


C:\Users\Naresh.Avhad\Desktop\S1eIahlat CAAT Heed pra Re shigahedshiepap lskster bb jgdise Ghihpgirkabostes ॥.हाद00006 gervssedsktsx1 6.10.2018 revised.xlsx 


3163739.76 


SSS |S 


) Furniture for hostel (1662.85sq.m.) 2500000.00 


Ol|n 


co 


प ae ee कः १७/(/ 
wR - कु 


Name of work: Construction of Tribal Girls Hostel Building for Government Ashram School 
- Complex at Peth Road Tal.& Dist.Nashik. 
RECAPUTULATION SHEET(For Administrative Approval) 

A) |Cost of building Rest ee a" 
School Building (G+1) 34046853.75 
34046853.75 

B) __|1) Electrification - Ext & Int. Pe en et | 

Including transformer, MSEB charges, street lights ete 11 YonA ... i; 


- Water Supply & Sanitation 8 Yoon Ai 


94:23: Si-O ABET, 


|__|?) Ext. Water Supply & Sanitation 8 


©)_[)Compound Wall 
2)Internal Road 

3)Selar Energy System 
4)Rain Water Harvesting 


| )Fire Fighting arrangement(As per PW Electrical: Div) 


2)Soi! investigation: : ae 000 
3)Land Development 
4)Furniture 500000.00 


5)Water main storage & Pump house/borewell 
6)Landscaping (L.S) 


| TFlag post(L.S) | 


कलत Mae ohare त. : Sie 41015755.96 
')_ |Add 4% for contigencies Charges की डी 1640630.24 
(3) |Add 1% for insurance charges Bi ET ie ae 410157.56 
EL; |Add 1.5% for quality control & testing charges Se ee anion 615236.34 
चि... Ada for GST @12% on total construction 00 a if _4921890.72 
_. [Fotal ३ as ह Cilia a __f, 48603670.82 


\ 


he 


CHIEF ENGINEER, 

WORK MANAGEMENT CELL, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPT., 
MANTRALAYA, MUMBAI-32 


